Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ३७] गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २८ डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३, शके १९४१ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये ८.०० 


... 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 


सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


आदेश 


क्रमांक प्रारूप सु.वि.यो.अम.दु.सु- नामनिर्देशित अधिकारी नियुक्ती- सहसंचाअम-१३१९. - 


ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने (यापुढे उक्त “महानगरपालिका ” असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, 
अधिनियम, १ ९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) प्रारुप विकास योजना सुधारित करण्याचा (यापुढे 

उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला ) इरादा अमरावती महानगरपालिकेने ठराव क्र . १०८ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये जाहीर करून 
त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र अमरावती विभाग पुरवणीमध्ये दिनांक १-७-१२.२०१६ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


“ 


ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र . विघयो-३८१५-२१-प्र.क्र . १०१- नवि-२७, दिनांक ६ जून २०१५ व दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०१५ अन्वये उपसंचालक , नगर रचना, विकास योजना , विशेष घटक , महानगरपालिका, अमरावती यांचे अधिपत्याखाली विकास योजना 
तयार करण्यासाठी विकास योजना विशेष घटकाची स्थापना केलेली आहे ; 


अ .-एक - अ-१ ( १७०८ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ मधील तरतुदीनुसार विद्यमान जमीन वापर नकाशा उपसंचालक , नगर रचना, विकास योजना, विशेष 
घटक , महानगरपालिका, अमरावती यांनी नगर रचना अधिकारी या नात्याने दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजी अमरावती महानगरपालिका , अमरावती 
यांचेकडे हस्तांतरित केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार उक्त महानगरपालिकेने विहित मुदतीमध्ये म्हणजे दिनांक ६-१२-१२.२०१८ रोजी 
अमरावती शहराची प्रारुप सुधारित विकास योजना ( दु.सु.) बाबत कलम २६( १) अन्वये जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजना कलम ३०(१) अन्वये शासनास मंजुरीकरिता सादर करण्याची मूळ मुदत दिनांक ५ जून २०१९ 
पर्यंत होती . मात्र उक्त मुदतीच्या कालावधीमध्ये लोकसभेच्या आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी दिनांक १० मार्च २०१९ ते दिनांक २३ मे २०१ ९ पर्यंत 
होता . उक्त आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेता , उक्त अधिनियमातील कलम ३०(१ ) अन्वये उक्त महानगरपालिकेने विकास योजना शासनास 
मंजुरीस्तव सादर करण्याची मुदत दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत निश्चित झालेली असतांना उक्त महानगरपालिकेने ती शासनास मंजुरीस्तव सादर 
केली नाही. तसेच उक्त महानगरपालिकेने मूळ मुदतीपूर्वी मुदतवाढीचा प्रस्ताव देखील सादर केलेला नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमात नमूद तरतुदीनुसार वरील मुदतीमध्ये उक्त विकास योजना शासनास मंजुरीसाठी 
सादर केली नाही व उक्त महानगरपालिकेवर उक्त अधिनियमाद्वारे त्यांचेवर सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम २१(४) ( अ) नुसार कलम २५ , २६ व ३० अन्वये निश्चित केलेल्या कालावधीमध्ये विकास योजनेचा 
मसुदा तयार करण्यासाठी कोणत्याही टप्प्यावर जर उक्त कलमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही काम करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी 
संपुष्टात आला तर, नियोजन प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या तरतुदीद्वारे किंवा त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेले कामे करण्यात कसूर केली असल्याचे 
मानण्यात येईल आणि शिल्लक राहिलेले कोणतेही काम कलम ३० अन्वयेविकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत , संबंधित विभागीय 
सहसंचालक , नगर रचना यांच्याद्वारे किंवा सहायक संचालक , नगर रचना यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा त्याने नामनिर्देशित केलेल्या 
अधिका- याद्वारे पूर्ण करण्यात येईल . उक्त अधिकारी विकास योजना तयार करण्याच्या व ती मंजुरीसाठी राज्य शासनास सादर करण्याच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करील व सर्व कर्तव्ये पार पाडील आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या 
निधीच्या संबंधातील अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी त्या अधिका -यास त्याबद्दलचा खर्च, अशा निधीतून वसूल करता येईल अशी 
तरतूद करण्यात आलेली आहे . 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३० नुसार उक्त विकास योजना शासनास अंतिमतः मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व 
कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २१ ( ४ अ) अंतर्गत नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , 
अमरावती यांची नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून उक्त विकास योजनेकरिता नियुक्ती करण्यात येत आहे . उक्त प्रारुप विकास योजनेबाबतची पुढील 
उक्त नियमातील सर्व संबंधित कर्तव्ये ते पार पाडतील व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील 
आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीच्या संबंधातील अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी त्या अधिका-यास त्याबाबतचा खर्च, उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीतून वसूल करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१९ . 


ह . ज . नाझीरकर , 
सहसंचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग, अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके 


१ ९ ४१ 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे. 


१३ 


बुधवार , नोव्हेंबर १३ , २०१९/ कार्तिक २२, शके १९ ४१ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१ ९-प्र.क्र .२०- का .७ , दिनांक २५-१०-२०१९ , सहपत्र 
तक्ता प्रपत्र -१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) च्या कलम ५८ , 
पोट-कलम ( १) खंड ( अ) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तिवसा पंचायत समितीच्या 
जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कक्ष-८ - अ.का.-जिपपंसनि- कावी- ३३० 
२०१९, दिनांक ०६-११-२०१९ चा आदेश प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ अधिनियम ५) च्या 
कलम १२ पोट- कलम ( १) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद , अमरावती व तिवसा पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्याअनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी कलम १२ पोट-कलम (१) सह मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस -२०११ -प्र.क्र .१२- का -७, दिनांक २९-०९-२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-८ - अ.का. -जिपपंसनि - कावि- ३४५-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . अधि . ५) च्या कलम ९ (१) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ - जिपपंस-२०१९-प्र.क्र .२०- का . ७, दिनांक २५-१०-२०१९ च्या आदेशान्वये त्यांनी तिवसा 
पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा. अधि .५ ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( २) 
अन्वये आणि राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१९-प्र.क्र .२० - का . ७, दिनांक २५-१०-२०१९, सहपत्र-प्रपत्र १ 
व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी तिवसा पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ 


६ 


०१ 


00 


00 


00 


०१ 


यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

०३ 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

०२ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

०३ 
ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक २ मधील ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१९ - प्र.क्र .२० - का . ७, 
दिनांक २५-१०-२०१९ व अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस- २०११-प्र.क्र .१२- का .७, दिनांक २९ -० ९-२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा . अधि. ५) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १) खाली 
मी , शैलेश नवाल , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक 
गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गणामध्ये निर्दिष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
अ.क्र . तालुक्याचे नाव निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 
क्रमांक व नाव 

जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 

राखीव जागा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
तिवसा 

४१ - तळेगाव ठाकुर ( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 

सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


०२ 


( १ ) 


१ 


१. तळेगाव ठाकुर , २. विचोरी ( उ), 
३. दापोरी खु., ४. वरुडा , ५. कोळवण ( उ ), 
६. दादुर्णी ( उ ), ७. सातरगाव , ८. सार्सी, 
९ . शेंदुरजना बु ., 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३, 


शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
४२ - वरखेड 


( ४ ) 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


( ५ ) 
ना.मा.प्र. ( स्त्री ) 


२ 


१. वरखेड , २. तारखेड , ३. वणी , ४. ममदापूर , 


५. सुलतानपूर , ६. करजगाव , ७. जावरा , 


८. फत्तेपूर , ९ . इसापूर, १०. काटपूर , 
११. गोदरी, १२. भारवाडी, १३. चांदूर ढोरे , 
१४. ठाणाठुणी, १५. निंभोरा देलवाडी, 
१६. सुरवाडी खुर्द, १७. सुरवाडी बु ., 
१८. डेहणी, १ ९ . पालवाडी , २०. अमदाबाद , 
२१. भांबोरा , २२. बंसापूर ( उ) , 
२३. करीमाबाद ( उ ). 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


- 


निरंक 


- 


३ 


४३- मोझरी 


अनुसूचित जाती 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 
१. मोझरी, २. गुरूदेव नगर , ३. शेंदोळा खुर्द, 
४. शिवणगाव, ५. फत्तेपूर , ६ . शेंदोळा बु ., 


७. सुजातपूर ( उ ). 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


- 


निरंक 


४ 


४४ - व - हा 


ना.मा.प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


१. व- हा , २. दहीगाव धानोरा ( उ ), 
३. शिरजगाव मो ., ४. सालोरा 

बु . , 
५. कोळवण ( उ) , ६. धोत्रा , ७. अलीपूर ( उ ), 


८. अनकवाडी , ९ . मालधूर , १०. रघुनाथपूर , 


११. माळेगाव , १२. जावरा , १३. विष्णोरा , 


१४. चकतापूर ( उ ), १५. मार्डी. 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


निरंक 


अ .-एक- अ -२ (१७०८ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४५ - कु - हा 


( ४ ) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


सर्वसाधारण 


१. कु - हा , २. रहीमाबाद ( उ) , ३. वागदा ( उ), 


४. वडुरा ( उ ), ५. भिवापूर , ६. विरगव्हाण , 


७. गव्हा ( उ ), ८. बाळापूर ( उ), 
९ . दिवानखेड , १०.चिखली, 


११. देगाव ( उ) , १२. जगदीशपूर ( उ ). 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


१. वाढोणा , २. मसदी. 


६ 


४६ -मार्डी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


१.मार्डी , २. जहागीरपूर , ३. जामठी ( उ ), 
४. दुर्गवाडा , ५. धारवाडा, ६. आलवाडा , 
७. बोर्डा, ८. हुसेनपूर , ९. चेनुष्टा , 
१०. कौडण्यपूर , ११. वंडली , 
१२. छिदवाडी , १३. मुर्तीजापूर, १४. तरोडा , 
१५. अबिकापूर ( उ ), १६. आखतवाडा, 
१७. उंबरखेड , १८. भारसवाडी , 


१ ९ . धामंत्री, २०. कवाडगव्हाण , 


२१. जयतापूर ( उ) , २२. शेदुरजना खुर्द, 
२३. घोटा , २४. आदमपूर ( उ ), 
२५. रणबाजपूर (उ ), २६. वाठोडा खु.. 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


निरंक 


भाग १- अ ( असा.) ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४ . 

मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०१९- प्र.क्र .२० - का .७, दिनांक २५-१०-२०१९, सहपत्र 
तक्ता प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) च्या कलम ५८ , 
पोट- कलम (१) खंड ( अ) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे चांदूर रेल्वे पंचायत समितीच्या 
जितक्या निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४, २०१९ / अग्रहायण ७-१३, शके १९ ४१ 


७ 


त्याचप्रमाणे स्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गस्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक कक्ष -८- अ.का.-जिपपंसनि- कावी-३३० 
२०१९, दिनांक ०६-११-२०१९ चा आदेश प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६२ अधिनियम , ५) च्या 
कलम १२ पोट- कलम ( १) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद , अमरावती व चांदुर रेल्वे पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्याअनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी कलम १२ पोट- कलम ( १) सह मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्र . रानिआ -जिपपंस- २०११-प्र.क्र .१२- का -७, दिनांक २९-०९ -२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - अ.का.-जिपपंसनि - कावि - ३४६-२०१९. 


. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. अधि . ५) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१९ -प्र.क्र .२०- का . ७, दिनांक २५-१०-२०१९ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी चांदुर रेल्वेपंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा. अधि.५ ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०१९-प्र.क्र .२०- का.७, दिनांक २५-१०-२०१९ , सहपत्र -१ व 
२ च्या पत्रान्वये त्यांनी चांदूर रेल्वेपंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्यासाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 

६ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०३ 


०१ 


00 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०२ 


०३ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा. 
( ४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक २ मधील ( अ),( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 

जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


- 


( अ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब) अनुसूचित जमाती 


०० 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०१ 


( ५ ) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी 

राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०१ 


२ . 


त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१ ९-प्र.क्र .२०- का . ७ , 
दिनांक २५-१०-२०१९, व अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस -२०११- प्र.क्र .१२- का .७, दिनांक २९ -० ९ -२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा. अधि. ५ ) च्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १ ) खाली 
मी , शैलेश नवाल , अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक 
गणांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गच्या स्त्रियांसह ) 

ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गणामध्ये निर्दिष्ट करीत आहे . 


जागा राखून 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१ ९ / अग्रहायण ७-१३ , शके १ ९ ४१ 


३ . 


अ.क्र . 


अनुसूचित 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गणाचा प्रदेशाची व्याप्ती 

अनुसूचित जाती , 
क्रमांक व नाव 

जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व स्त्रियांकरीता 

राखीव जागा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
९७- आमला विश्वेश्वर 

( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत ना.मा.प्र . ( स्त्री ) 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


( १ ) 


१ 


चांदूर रेल्वे 


१. आमला विश्वेश्वर , २. जळका जगताप , 


३. सालोरा खुर्द , ४. उमरपूर , 


५. सावंगी मग्रापूर , ६. पाथरगाव , 


७. थुगाव , ८. कारला. 


( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


- निरंक 


२ 


९८- सातेफळ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


१. सातेफळ, २. धनोडी , ३.टेंभुर्णी, 
४. अमदोरी, ५. निमला , ६. कळमजापूर , 
७. चांदूरवाडी , ८. राजना, ९ . बागापूर , 
१०. सुपलवाडा , ११. सांगुलवाडा , 
१२. ईस्माईलपूर , १३. वाई , 
१४. शिरजगाव कोरडे, १५. वडगाव भट , 
१६. मांडवा, १७. लसनापूर , १८. तुळजापूर , 
१९ .दिलावरपूर , २०. धनापूर . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


निरंक 


३ 


९९- पळसखेड 


ना.मा.प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 


१. सोनगाव , २. नेकनानपूर , ३. शिवनी, 
४.धानोरा म्हाली, ५. अंबापूर , 
६. पळसखेड , ७.भिलटेक , 
८. सोनोरा बुजरूक , ९. सोनोरा खुर्द, 


१०. सावंगी संगम , ११. हडपा , 


१२. दिधी कोल्हे , १३. कोहळा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४, २०१ ९ / अग्रहायण ७-१३ , शके 


१ ९ ४१ 


९ 


१४. कोदोरी हरक , १५. खानापूर , 
१६. दहीगाव धावडे, १७. अजितपूर . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


निरंक 


४ 


१००- मालखेड 


सर्वसाधारण 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 
१. मालखेड, २. टाकळी, ३. लालखेड , 
४. सावंगा विठोबा , ५. मौता , ६. चिरोडी , 
७. ब्रम्ही, ८. गौरखेडा , ९ . वरूडा , 
१० मांजरखेड कसबा , ११. बासलापूर , 
१२. तरोडा, १३. कवठा कडू , 
१४. बुधली, १५. खुदावंतपूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


५ 


१०१- घुईखेड 


अनु.जाती ( स्त्री ) 


निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 
१. घुईखेड , २. जावरा , ३. मांजरखेड , 
४. दानापूर , ५.टिटवा , 
६. सावंगा बुजरूक, ७. खरबी मांडवगड , 
८. येरड , ९. झिवला , १०.निमगव्हाण , 
११. धोत्रा, १२. एकलारा , १३. मोगरा , 
१४. चांदूरखेडा, १५. जवळा . 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 

निरंक 
( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र. 
१. राजूरा , २. धानोरा मोघल, 
३. टोंगलाबाद , ४. एकपाळा, ५. वाई , 
६. वज्रादेवी, ७. बोरी , ८.किरजवळा , 
९ . बोथ , १०. खंबाळा , ११. कळमगाव , 
१२.निंभा, १३. बग्गी, १४. इब्राहिमपूर , 
१५. जहॉगिरपूर, १६. अश्रतपूर , 
१७. मुर्तीजापूर . 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र. 


६ 


१०२- राजूरा 


सर्वसाधारण 


. 


निरंक 


अ .-एक- अ-३ (१७०८ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८-डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके 


१ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ६५ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१९-प्र.क्र . २०- का . ७, दिनांक २५ आक्टोबर , २०१९ , 
सहपत्र तक्ता प्रपत्र १ व २ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . अधिनियम ५ ) च्या कलम 
५८ पोट- कलम ( १) खंड ( अ) खाली अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे धामणगांव रेल्वे पंचायत 
समितीच्या जितक्या निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येईल , त्या निर्वाचक गणामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांकरिता जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते निर्वाचक गण दर्शविणारा क्रमांक - कक्ष-८ - अका-जिपपंसनि- कावि- ३३० 
२०१९, दिनांक ६ नोव्हेबर , २०१९ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. 
अधिनियम ५ ) च्या कलम १२ पोट- कलम ( १) मध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद , अमरावती व धामनगांवरेल्वे पंचायत समिती 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , कलम १२ पोट 
कलम ( १) सह. मा . राज्य निवडणूक आयुक्तांची अधिसूचना क्र . रानिआ-जिपपंस -२०११-प्र.क्र . १२- का . ७, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११, अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक - कक्ष- ८ - अ.का.- जिपपंसनि - कावि - ३४७-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १ ९ ६२ महा अधिनियम ५ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ जिपपंस -२०१ ९-प्र.क्र .२० - का-७, दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१९ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी धामणगांव रेल्वे पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाची सभासद संख्या निश्चित केलेली आहे 


०८ 


०४ 


०१ 


०१ 


०२ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ महा अधिनियम ५) च्या कलम १२ पोट - कलम (२ ) 
अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१९-प्र.क्र .२० - का -७, दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१९, सहपत्र 
प्रपत्र-१ व २ च्या पत्रान्वये त्यांनी घामणगाव रेल्वे पंचायत समितीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत .) 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग च्या प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागा ) राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी वरील क्र . ( २) मधील ( अ ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( ५) सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या संख्या 

०१ 


०१ 


०१ 


०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७-१३ , शके १९ ४१ 


११ 


२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस-२०१९-प्र.क्र .२०- का -७, दिनांक २५ 
ऑक्टोबर, २०१९ व अधिसूचना क्रमांक रानिआ -जिपपंस -२०११-प्र.क्र .१२- का -७, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०११ , अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १९ ६२ महा अधिनियम , ५ ) च्या कलम १२ पोट -कलम ( १) खाली मी , 
शैलेश नवाल अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त पंचायत समिती क्षेत्र जितक्या निर्वाचन गणामध्ये विभागण्यात येईल त्या निर्वाचक गणाची 
संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करित असून , ज्या निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील त्या निर्वाचक गणामध्ये निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेनंतर निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रदेशाची व्याप्ती 


अ. क्र . तालुक्याचे 

नांव , 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नांव 


अनुसूचित जाती/ अनुसूचित 

जमाती/ नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांकरिता राखीव जागा 


( ३ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ धामणगांव रेल्वे 


१०३ - जुना 
धामणगांव 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( ४ ) 
( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. जुना धामणगांव , २. हिरापूर , ३. मिर्धापूर , ४. शहापूर , 
५. विरुळ रोंघे, ६.वडगांव राजदी , ७. वडगांव बाजदी , ८. दिपोरी , 

९ . जळगांव आर्वी, १०. रामगांव , ११.गंगाजळी , 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


२ 


सर्वसाधारण 


१०४- अंजनसिंगी ( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. अंजनसिंगी , २. अंजनवती , ३. सैदापूर , ४. मिरपूर ( उ.), 
५. गव्हा फरकाडे, ६. अशोकनगर, ७. ढाकुलगांव , ८. गव्हा निपाणी , 

९. गुंजी १०. रसुलापूर ( उ.), ११.तरोडा, 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


३ 


१०५ -मंगरुळ 


ना.मा.प्र . ( स्त्री ) 


दस्तगीर 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. मुंड निळकंठ सखाराम , २. मुंड व्यंकटेश भाष्कर ( उ.), 
३. मुंड दत्तात्रय त्र्यंबक ( उ .) , ४. मुंड अनंत व्यंकटेश ( उ.), 
५. मुंड डाफ अंबापूर (उ.), ६. मुंड खुशाल रघुनाथ ( उ.), 
७. जान्हापूर ( उ.), ८. हैबतपूर ( उ .), ९ . मुंड कडताराम दामोधर 
( उ.) १०. मुंड मल्हार कोनेर , 

रघुनाथपूर , १२. बोरगांव 
निस्ताने , १३. खाणापूर , १४. मलफतपूर (उ.), १५. झाडा, १६.आष्टा, 

१७. गोकुळसरा , १८. सोनोरा काकडे, १९ . सलाबतपूर (उ .) 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


११.पेठ 


४ 


१०६ - वरुड 


अनु . जाती ( स्त्री ) 


बगाजी 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१.वरुड बगाजी , २. येरली , ३. कावली , ४. वसाड , ५. दाभाडा , 
६. वाठोडा बु ., ७. जळगांव, ८. चिंचपूर, ९ . तुळजापूर , 
१० ब-हानपूर, ११. शिदोडी, १२. नायगांव , १३. हिरपूर ( उ. ) 

१४. दिघी महल्ले , १५. पिंपळखुटा 
( ब) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २८ -डिसेंबर ४ , २०१९ / अग्रहायण ७-१३, शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


५ 


१०७ - देवगांव 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. देवगांव , २. नागापूर , ३. दौलताबाद ( उ .), ४.उसळगव्हाण , 
५. बोरवघळ , ६. निंभोरा बोडखा , ७. रायपूर , ८. जोधापूर ( उ .), 
९ . बोरगांव धांदे, १०. ईसापूर ( उ.), ११. वकनाथ , १२.भातकुली , 

१३.सोनेगांव १४. खर्डा, 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


६ 


१०८ -चिंचोळी 


ना.मा.प्र . 


( अ ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. चिंचोली , २. निंबोली , ३. बहिरमपूर ( उ .), ४. अमदाबाद ( उ .) 
५. तळणी, ६. कासारखेड , ७. झाडगांव , ८. विटाळा , ९. गिरोली , 

१०. हिंगणगांव , ११. परसोडी १२. वाघोली 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र -निरंक 


७ 


१० ९ -तळेगांव 


सर्वसाधारण 


दशासर 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. तळेगांव दशासर , २. हैबतपुर ( उ.), ३. खाणापुर ( उ .) , 
४. निंबापुर ( उ.), ५. एदलाबाद ( उ.), ६. मुबारकपुर ( उ.) 
७. समशेरपुर (उ .), ८.वाढोणा, ९. गणेशपुर (उ .), १०. मलातपुर , 

११. महिमापुर , १२. आसेगांव, १३. पठाणपुर ( उ.) 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


८ 


सर्वसाधारण 


११०- शेंदुरजना 

खुर्द 


( अ) खालील ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

१. शेंदुरजना खुर्द, २. समशेरपूर खु.(उ .), ३. तिवरा , ४.मंबापूर ( उ .) 
५. काशिखेड, ६. कामनापूर , ७. घुसळी, ८. नारगावंडी, ९. भिल्ली, 
१०. दत्तापूर ( खेडे विभाग), ११. सावळा , १२.सालीमपूर , 
१३. जळका पटाचे, १४. निंभोरा राज , १५. हिरपूर, १६. आजनगांव , 

१७. कळाशी. 
( ब ) खालील गावांच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र - निरंक 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ . 


जिल्हाधिकारी 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


